एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-४ (सीपीटीपी-४) 
अंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या मुख्याधिकारी, गट-अ यांचा 
परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक -टिआरएन-२०१९/प्र.क्र.२६/सीपीटीपी-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक- ०३/०३/२०२२ 


वाचा :- १.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय क्र.टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१८-ब, दि.२०/०१/२०१४ 
२.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय क्र.टिआरएन-१०१७/ प्र.क्र.६5५/सीपीटीपी-अ, दि.२३/१०/२०१७ 
३.सा.प्र.वि.,कार्यालयीन आदेशा क्र.टिआरएन-२०१७/प्र.क्र.३८ /सीपीटीपी-अ,दि.०३/१०/२०१८ 
४.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय, क्र. परिवी-२७१५ /प्र.क्र.३०२/ आठ, दि.२९/०२/२०१६ 


शासन आदेशा 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा -२०१६ अन्वये शिफारस झालेल्या व 
दिनांक २३/१०/२०१७ च्या कार्यालयीन आदेशान्वये परिविक्षाधीन मुख्याधिकारी, गट-अ या पदावर नियुक्‍ती 
देण्यात आलेल्या उमेदवारांचा एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-४ (सीपीटीपी-४ (२०१७) दिनांक 
०१/०८/२०१७ ते दिनांक ३१/०७/२०१९ या कालावधीत पूर्ण झाला असून सदर प्रशिक्षण खालील 
विवरणपत्रातील अधिकाऱ्यांनी समाधानकारकरित्या पूर्ण केले आहे. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक २९ फेब्रुवारी,२०१६ मधील तरतूद क्रमांक १ (३) (ब) 
नुसार परिविक्षा कालावधीत srt रजेव्यतिरिक्‍त कोणत्याही स्वरूपाची रजा उपभोगल्यास उमेदवारांचा 
परिविक्षा काळावधी रजेच्या काळावधीएवढा वाढविण्यात येतो. त्यानुसार खालील अधिकाऱ्यांचा स्तंभ क्र. ५ 
मध्ये नमूद रजा कालावधीएवढा परिविक्षा कालावधी वाढविण्यात येत असून स्तंभ क्र. ७ मध्ये नमूद केलेल्या 
दिनांकास त्यांचा मुख्याधिकारी, गट-अ या पदावरील परिविक्षा कालावधी याद्वारे समाप्त करण्यात येत आहे. 
(प्रशिक्षण कालावधी दिनांक ०१/०८/२०१७ ते ३१/०७/२०१९) 


अ. नाव शिफारस | परिविक्षाधी मेदवाराने विभागीय परीक्षा परिविक्षा कालावधी 
क्र. yet | म्हणून सेवेत | उपभोगले | उत्तीर्ण/परीक्षेचा कालावधी | समाप्तीचा दिनांक 
नियुक्तीचा | ल्यारजा 
दिनांक (दिवस) 


za 2 3 ae 4 द PB 

| श्री. eto aq | OBC ०१/०८/२०१७ | निरंक विभागीय परीक्षा उत्तीण ३१/०७/२०१९ 
गायकवाड (म.पू.) प्रथम संधी दि. १५.११.२०१८ | (म.नं.) 

२ | श्री. सौरभ OPEN | ०१/०८/२०१७ | ४४ दिवस | विभागीय परीक्षा उत्तीण १३/०९/२०१९ 
दत्तात्रय जोशी (म.पू) प्रथम संधी दि. १५.११.२०१८ | (aA) 


३. शासन निर्णय, दि. २९/०२/२०१६ मधील परिच्छेद १ (८) मध्ये पुढील तरतूद आहे :- “परिविक्षा 
अधिकारी यांस पहिली वेतनवाढ, त्यांचा एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर देण्यात यावी व त्यानंतरची 


शासन आदेश क्रमांकः टिआरएन-२०१९/प्र.क्र.२६/सीपीटीपी-अ 


वेतनवाढ त्यांनी परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यावर देण्यात यावी”. त्यानुसार उपरोक्‍त 
अधिकाऱ्यांना पहिली वेतनवाढ दिनांक ०३/१०/२०१८ च्या कार्यालयीन आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेली 
आहे. आता त्यांनी परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला असल्याने त्यानंतरची वेतनवाढ 
देण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे. 


४. उपरोक्त “परिच्छेद २” मधील तक्त्यातील अधिकाऱ्यांनी परिविक्षाधीन मुख्याधिकारी, गट-अ या 
पदावरील परिविक्षा कालावधी पूर्ण करण्यासाठी विहित केलेल्या निकषांची / अटींची पूर्तता केली 
असल्यामुळे सदर आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३०३१२५३२५९६०७ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


0९-400032, tra, 
7d20a51362449278a44a9524271d085043a65380ece8 


Anuradha Kakasaheb > 
Khanvilkar ripe epee ore 
(अ. का. खानविलकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


सबंधित अधिकारी (ईमेलद्वारे) 


प्रत, 

सह सचिव/ उप सचिव, (आस्था-मुख्याधिकारी, गट-अ), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे 

आयुक्‍त तथा Gash, नगर परिषद प्रशासन संचाळनाळय, वरळी, मुंबई-३० 

महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर 

५. निवडनस्ती. 


Cc 40 AD -0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


